पोलीस कर्मचारी/अधिकारी यांना सेवांतर्गत 
प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास 


महाराष्ट्र शासन 
'गृह चिभाग 


शासन निर्णय क्रमांक -टिईएक्स ०३०६/.क.४४/पोल-प अ, 
- मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक:- १० जुलै, २००६. 


याचा = १) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण व खाम पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
- यांचे va क्र.टीआरजी/आस्था-१/सेवांतर्गत प्रशिक्षण/०६/१७०, दि.१६,०१,२००६., 
2) विशेष पौलीस महानिरीक्षक (प्रशासन) पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालय, यांचे 
We क.पोमसं/३३/५१२५/सेवांतर्गत -प्रशिक्षण/अनुदान/२००६, दि,२९ मे, २०%, 


प्ररलावना:- राज्यातील शहरांची वाढती लोकसंख्या, त्यातून निर्माण होणारा कायदा व 


सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न, राज्यातील होया 1 abl परिस्थिती, संघटीत गुन्हेगारी, मानवी 
wee, माहितीचा अधिकार, बदलते सामाजिक कायदे व_या अनुषंगाने पोलीस व जनता 


: याच्यामध्ये निर्माण होणारा विसंवाद, हा विसंवाद. कमी करुन पोलीस प्रशासन लोकाभिमुख 
करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेतील विविध पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवांतर्यत प्रशिक्षण 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांच्या जिल्ह! 
मुख्यालयाच्या/आयुक्‍तालयाच्या ठिकाणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्याच्या. प्रस्तावास शासनाची 
प्रशासकीय मंजुरी देण्यांत येत aie. संदर प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस 
आयुक्‍्तालये आणि जिल्हा पोलीस मुख्यालय स्तरावर अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देणाऱ्या 
व्यावसायिक/स्वथंसेवी -संस्थांचा शोध घेऊन त्यांचेमार्फत प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम राबविण्यात 
यावा, तसेच ऑक्श्वक तेथे पोलीस दलातील तज्ञांची मदत्त घेण्यात यावी. 

:_ » *" '- विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी पोलीस गहासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व॒पोलीस आयूक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
मान्यतेने सदरहू प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम निश्‍चित करावा, 

वरील प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी येणारा एकूण रु.४ कोटी इतका खर्च खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे विभागून दैण्यास शासनाची मान्यत! देण्यात येत आहे. 
लीस घटकार्चि नांद '२०५4-पोलीरस er 


तपल्या 


छोटी आयुक्तालयें 
रारापोबल गट क्र,१ पुणे 


अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण | 
केंद्र, नागपूर सर्व जिल्हे 


2 | महाराष्ट्र, प seed, AT ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण रु.५५ लाख | 
॥ “1 पुन्हा-अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय़ 

“atte uri सर्व पोलीस 
प्रशिक्षण विद्यालय  “*- 


स se ot 
é 


[ee Risa मुख्यालय पोलीस | रु७4 लाख 
oe | _ _: __ '|.(०२).(०१) शहर पोलीस 
pee ee a ज्ञ कुण | रु.5०० लाख 


वर प्रस्तावित्त. केल्याप्रमाणे. सेवांतर्गत, wand. येणारा awk "२०५५ 
-.पोलीस" या प्रधान शीर्षाखाली वर दर्शविलेल्या .उप्शिर्षांतर्गत खर्ची टाकण्यात. यावा. व सन 
-. २००६-९७ या आर्थिक वर्षात saad अँर्थसंकल्पासहं मंजुर करण्यात अलेल्या अनुदानातूम 
-- भागविण्यात. oat. सदर रक्कम खर्च करतांना ' वित्त 'विभाग,- परिपत्रक क्रमांक 
“: रूर्चनि-१०,०६/प्र,क्र,१/अर्थापाय, . दि,२०,०४,०,...च्या . परिषत्रक्तातरील मार्गदर्शक « सूचनांचे 
. अनुफ़लन करावे न 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२/०६/व्यय-७, 
.. दि.०८,०३.२००६ आणि क्र,सीआर-२५८/०६/व्यय-७,. -दि,२८- जून, ook Sr, दिलेल्या 
. मान्यतेनुसार वित्त विभांगाच्या राहमतीने निर्गमित. करण्यात येत आहे 
8 RRR राज्यपोल. यांच्या आवेशातुझार.व नांवाने 
सं a — sete paen 
अवर सचिव, Te Per, महाराष्ट्र शासन 
प्रली, 
:. .. पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,. मुंबई, 
पोलीस आयुक्‍त, बृहनमुंबई ट 
fests पोंलीस महानिरीक्षक, (प्र.व,खा.प्‌.) महाराष्ट्र. राज्य,मुंबई, 

न सर्व पोलीस आयुक्त, _., .. Sos ee 
ot सर्च जिल्हा*पोलीस अर्थिक्षेक व 
., . निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई a रत 
afer व लेखा अधिकारी, मुंबई व ak 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई ति 
कक्ष अधिकारी (का,बीयुडी-१), गृह form, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती कार्यासन पोल ५ अ 


